महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०२०/प्र.क्र. ३५/१४ अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ०१ जानेवारी, २०२१ 
शासन आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४, व ४ (५) अनुसार Glo सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्याची रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली 
करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | श्री/ | सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती । अधिकाऱ्याचे 
नांव 
| 4 | २ ३ PB 4 
| श्री. । चे.सं.जाधव वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 


२. हे Seal तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित विभागाने उपरोक्त सहायक कक्ष अधिकाऱ्यास बदली 
झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


३. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक: कअनि-१११६/ प्र.क्र.३२/ 
१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने 
रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 


४. संबंधित विभागानी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन 98-3) यांना त्वरीत सादर करावी. 
कि सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०११५४३४१७५०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VRISHALI VINOD 
BHINGARDE 


(वृषाली.वि.भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


श्री. चे.सं. जाधव, सहायक कक्ष अधिकारी संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत. 
प्रत, 


-O 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत. 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत. 

आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्राळयीन विभागामार्फत. 

निवड नस्ती- साप्रवि१४अ 


>) 


AN 
el a १७ हि जळला 


oC 


